सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पकास-२४१९/प्र.क्र.०५ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ५ जुले, २०२२ 


पहा :- १ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- एसएटी-१११२/प्र.क्र.४७२/प्रशा-२, 
दिनांक ४ मार्च, २०१३. 
२) आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक : आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/ सारासे /गट-ब / २०२० 
/३३१६, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील अधीक्षक व तत्सम या पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी सादर केला 
आहे. पायाभूत शिक्षण RAR पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या 
अटींची पूर्तता करणाऱ्या खालील अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. [अधिकाऱ्याचे | शासन |शासन सेवेत| रकाना-४ परिविक्षा रकाना-६ परिविक्षा 

क्र. | नाव सेवेत Vy मधील कालावधीत मधील कालावधीत 
नियुक्ती | झाल्याचा |दिनांकानुसार | घेतलेली | कारणामुळे |समाधानकारकरि 
केलेल्या | दिनांक | परिविक्षा अजिंत/ वाढलेला त्या पूर्ण केल्यामुळे 


आदेशाचा कालावधी पूर्ण परिवर्तित रजा व | परिविक्षा | शासन सेवा ज्या 
दिनांक होण्याचा कालावधी । कालावधी । दिनांका पासून 
दिनांक पूर्ण होण्याचा पुढे चालू 
दिनांक | ठेवावयाची आहे 
तो दिनांक 
१ श्री अजीत ०४.०३.२०१३ | 9G.08.2093 | १५.०४.२०१५ निरंक १५.०४.२०१५ १६.०४.२०१५ 
हबीब तडवी 
2. श्री तडवी यांच्यावरील दोन्ही गुन्हयाबाबत चारित्र्य पडताळणी समितीने चर्चा करुन त्यांची 


सेवा पुढे चाळू ठेवण्याबाबत निर्णय घेतळा आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या मान्यतेने श्री अजीत तडवी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन त्याच्या सेवा पुढे 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत श्री अजीत हबीब तडवी यांच्यावर 
दाखल अदखलपात्र गुन्हयावर फौजदारी किंवा न्यायालयीन कारवाईवर परिवीक्षाधीन कालावधी 
संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. 


३. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०४/का.८, दिनांक 
४.४.२०२२ यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०७०६१४३९५९१२२१ असा आहे. 
हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN 


KARPATE 
Date: 2022.07.06 15:02:49 +05'30' 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

३. सर्व शिक्षण संचालक 

४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) (प्राथमिक) . 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

८. संबंधित अधिकारी यांना आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयामार्फत 

९. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


